अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देणेबाबत - 

जिल्हा व सत्र न्यायालय उस्मानाबाद , 
दिनांक १ सप्टेंबर, २०२२ ते २८ फेब्रुवारी, 
२०२३ या कालावधीसाठी...................... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०२२/प्र.क्र.३२/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १२ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा- 
१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः एचसीटी १००२/१२८९/(१६२)/नऊ / चार, 
दिनांक ०८.०९.२००३ 
२ शासन Poa वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२२ 
३ शासन fre विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २०२२/प्र.क्र.३२/का.१२, 
दिनांक ०७ मार्च, २०२२ 
४ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी २०१९/प्र.क्र.२०३/का.१२, 
दिनांक २६ जुले, २०२२ 
५ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय उस्मानाबाद यांचे पत्र क्रमांक 
जा.क्र.काव्यवि/(प्रशा)/३९०५, दिनांक २७ जून, २०२२ 
६ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय उस्मानाबाद यांचे पत्र क्रमांक 
जा.क्र.काव्यवि/(प्रशा)/४७७७, दिनांक २९ जुले, २०२२ 
७ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायाळय उस्मानाबाद यांचे पत्र क्रमांक 
जा.क्र.काव्यवि/(प्रशा)/५६४९, दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०२२ 
शासन निर्णय- 


संदर्भाधीन दिनांक ०७ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय 


उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील ९५ अस्थायी पदांना दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग दिनांक २६ जुले, २०२२ अन्वये कळंब, 
जिल्हा उस्मानाबाद येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे 
न्यायालय स्थापन करण्यास आणि या न्यायालयासाठी पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आलेली 


आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार १२६ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते २८ फेब्रुवारी, २०२३या कालावधीसाठी 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०२२/प्र.क्र.३२/का.१२ 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक पदनिर्मितीचा दिनांक 
३१.०८.२०२२ | ०१.०३.२०२१ | शासन निर्णय | ०१.०९.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ ते क्रमांक व पासून 
दिलेली पदे | २८.०२.२०२२ | दिनांक | २८.०२.२०२३ 
या कालावधीत पर्यंत मुदतवाढ 
नव्याने निर्माण द्यावयाची पदे 
केलेली पदे 
| oa २ 3 PB षु ६ 
a अधिक्षक ३ --२ शासन निर्णय षु 
२ सहायक अधिक्षक षु 49 क्रमांक 5 
3 लघुलेखक S.A. 2 Po सीआरसी 2 
छु लघुलेखक ग्रेड १ L =. +9 2098/ प्र.क्र. 1१ 
५ लघुलेखक नि.्रे. ५ L | २०३/का.१२, G 
नि लघुलेखक ग्रेड २ Po +4 दिनाक 1 १ 
6 वरिष्ठ Be १५ 2 २६.०७.२०२२ 9 
ट कनिष्ठ लिपिक ३६ --९ ४५ 
९ लिपिक नि लघुलेखक १ Poo | Pa 
(१० | ० मुख्य बेलिफ जी Po 2 
aa | बेलिफ १२ +9 १६ 
१२ सफाईंगार २ 1 -- | 2 
१३ WISIN aa i 
बाहययंत्रणेदवारे 
१४ पहारेकरी 3 fo 3 
१५ पहारेकरी / सुरक्षारक्षक शशी --१ शकि 
बाहययंत्रणेदवारे 
१६ झेरॉक्स मशिन चालक Pd Poo | शशश 
१७ पुस्तक बांधणीकार २ Po २ 
१८ पुस्तक  बांधणीकार शय्या +4 शिंका 
बाहययंत्रणेदवारे 
१९ शिपाई नि 1 -- | 
२० शिपाई बाहययंत्रणेदवारे Poo +8 
२१ वाहनचालक a +9 
बाहययंत्रणेदवारे 
एकूण ९५ +39 १२६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०२२/प्र.क्र.३२/का.१२ 


२. विधि व न्याय विभाग कार्यासन ९ यांचेकडून मुदतवाढ मिळणारी पदे या शासन निर्णयातून 
वगळली आहेत. 


३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाळी १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिश", “१०५-(तीन) दिवाणी न्यायाधिज" व "१०८ फौजदारी न्यायालये" यांपैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाळील संबंधित वित्तिय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदरशासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ नुसार वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग 
तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र.२७(२) (क) अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक 
पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७0/५/५/.॥8॥/8$॥[॥9.90९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१२१५२३२६५११२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dig 
DI 


B H AG YA 5 H R र E ernment Of Maharashtra, postalCode=400032, 
RAJENDRA BHAIDKAR 2 


८35७: 


(भाग्यश्री भाईडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) एक, महाराष्ट्र मुंबई, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद, 

९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, उस्मानाबाद, 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद, 

११. उप कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद, 

१२. वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई 

१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४, 

१४. निवडनस्ती (का.१२). 


oc “७ AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


35201c14eab0903e8194 
१5१६६ RAJENDRA 


